कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ 
जळगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
०७ पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२३/१३७/प्र. क्र.२३/निवसं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२३ 


वाचा -१. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. आढावा २०१९/प्र.क्र. ९५/१९/आस्था. पुनर्रचना 
दि. २१.०७.२०२० 
शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. सीओई-२०२१ / प्र.क्र. ४३/जवि, दि०१.०९.२०२१ 
शासन निर्णय , वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 
४. कार्यकारी संचालक , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र. जा.क्र. कासं/ 
तापाविम/ आस्था.३/७९५/ सन-२०२३.दि. १५.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रामधे दर्शविलेली एकूण ७ पदांना मुदतवाढ दि. 09.03.2023 ते 
३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ. नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५ मुख्य लेखाशिर्ष, ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील खर्च ,१९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका,(०४) योजनेतर - वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 
अंशदान,(०४)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान, ( अनिवार्य ) ४७०१1-१९-८ 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात 
यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०६१७२६०८१३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 


नि नटी क काया 0 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DASHRATH JADHAV Saari 


Date: 2023.03.06 17:33:42 +05'30' 


सोबत :- विवरणपत्र (भारती जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. महालेखापाल, १/२ लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/१३७/प्र. क्र.२३/निवसं-२ 


२. मुख्य अभियंता, Ka) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे, 
३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव, 
४. वित्त विभाग,(व्यय - १२)/ (अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई - 32 
५. अर्थ-१/२, आ. (पुर्नरचना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

६. निवडनस्ती निवसं-२/ संग्रह 3. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.अस्थायी-२०२३/१३७/प्र.क्र.२३/निवसं-२, 
दि. ०६.०३.२०२३ चे सहपत्र 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचेकडील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ.क्र पदाचे नाव पदांची 
संख्या 
a २ ३ 
शि . _ कार्यकारी संचालक | 
(अभियांत्रिकी सेवेच्या संवर्गातील सचिवांच्या दर्जाचे) 
२. | मुख्य अभियंता 1 १_| 
३. | Fea dea वित्त अधिकारी षि 
(संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा यापेक्षा कमी 
दर्जाचा नसलेला) 
४. । कार्यकारी अभियंता 1 १_| 
५. | लेखा अधिकारी |. पै. .| 
६. | सहायक लेखाधिकारी २ 
एकूण 1 ७_| 
Suni Oia ead BARAT DASHRATH 


IN: CN = BHARATI DASHRATH JADHAYV, C = 


DAS HRATH JADHAV nN S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.06 17:33:59 +05'30" 


(भारती जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


